भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांना 
(वाटप वर्ष २०१३) कनिष्ठ प्रशासकीय 
श्रेणी (Junior Administrative Grade) 
लागू करणेसंदर्भात... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा PAH? आयएफएस-१२२२/प्र.क्र.०१/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 


१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०००/ 
आयएफएस-॥, दि. २२ डिसेंबर, २००० व दि. १८ नोव्हेंबर, २००२. 

२) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०१९/ 
आयएफएस-॥, दि.२५ फेब्रुवारी, २०१९. 

३) केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाचे ज्ञापन क्र. ११०३०/०९/२०१९/ एआयएस-॥, 
दि. ३० सप्टेंबर, २०२० 

४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष-९/भावसे/ 
JAG/T..42(98-94)/APT-2/ 9942/20-24, दि. ०७ जानेवारी, २०२२. 


शासन आदेठा :- 


केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाद्वारे संदर्भ क्र.१ व २ येथिल पत्रान्वये भारतीय 
वन सेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 


करण्यात आल्या आहेत. संदर्भ क्र.३ येथिल ज्ञापनान्वये कोवीड-१९ साथीची महामारी असल्या 


कारणाने Mid-Career Training Programmes- Phase-lll नजिकच्या काळावधीत होणार 


नसल्याने, सद्यस्थितीत कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांना सदरच्या 


प्रशिक्षणाकरिता भविष्यात नामांकन झाल्यास कार्यमुक्त करण्याच्या अधीन राहून कनिष्ठ 


प्रशासकीय श्रेणी मंजूर करण्यास कार्मिक विभाग, भारत सरकार यांनी सवलत दिलेली आहे. 


२. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, १९६८ चे नियम ३ (9) (तळ टिपेसह) अनुसार केंद्र 


शासनाच्या नागरी सूचीमधील खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या पदोन्नतीकरिता पात्र भावसे 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे ज्या वर्षी सेवेची नऊ वर्षे पूर्ण होतात ते वर्ष दर्शवून त्यांच्या 


शासन आदेशा HAH: आयएफएस-१२२२/प्र.क्र.०१/फ-७ 


नावासमोरीळ रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी (Junior 


Administrative Scale) (पे मॅट्रीक्स मधील स्तर १२) संदर्भ क्र. 3 येथील कार्मिक विभागाच्या 


ज्ञापनातील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.  भावसे अधिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी लागू 
होण्याचा दिनांक 
१ | श्री. तुषार आर. चव्हाण २०१३ दि. १ जानेवारी, २०२२ 
२ | श्री. अरविंद डी. मुंडे २०१३ दि. १ जानेवारी, 2022 
३ | श्रीमती विनिता व्यास २०१३ दि. १ जानेवारी, २०२२ 
| 8 | श्री. जयराम गौडा आर. २०१३ दि. १ जानेवारी, २०२२ 
५ | श्री. अमलेंदू पाठक २०१३ दि. १ जानेवारी, २०२२ 
६ | श्री. भारत सिंह हाडा २०१३ दि. १ जानेवारी, २०२२ 
दिया श्रीमती के.एम. अभार्णा २०१३ दि. १ जानेवारी, २०२२ 


सदर झासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०११७१९४५१६१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJEEV 
ANANT RANE 
(संजीव राणे) 
अवर सचिव 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 
५. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्विय सहायक 
६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा HAH: आयएफएस-१२२२/प्र.क्र.०१/फ-७ 


९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 

१०. विवरणपत्रात नमूद सर्व अधिकारी 

११. कक्ष अधिकारी (फ-७ आ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सहाय्यक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती, फ-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


